तट 
महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:-गौखनि-३३/०९२२/प्र.क्र.9१/ख-१ 
महसूल व वन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


विषय : गौण खनिज-अहमदनगर 
सन २०१६-२०१७ करीता मौजे नांदूर खंदरमाळ साठा क्र.२, 
ता.संगमनेर या वाळूगटाची अनामत रक्कम व पर्यावरणाच्या अटीच्या 
पालनार्थ भरणा केलेली रक्‍कम परत करणेबाबत. 
Spat काशिनाथ म्हस्के, जि.अहमदनगर 


शासन ज्ञापन: 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांना त्यांचे पत्र क्र.मशा-२/कार्या./ ज- 
१/गौ.ख./२१९४०/२०२२/जा.क्र.११०५१, दि.५/८/२०२२ व जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना त्यांचे 
पत्र क्र.गौख/कार्या-४ ड/३६७/२०२२, दि.२४/६/२०२२ रोजीच्या उपरोक्त विषयावरील पत्रास 
अनुलक्षून असे कळविण्यात येते की, सन २०१६-१७ करीता मौजे नांदूर खंदरमाळ साठा क्र.२, 
ता.संगमनेर या वाळूगटासाठी लिलावधारक श्री.म्हस्के यांनी भरणा केलेली अनामत रक्‍कम 
रु.५,६९,८५०/- व पर्यावरणाच्या अटीच्या पालनार्थ बँक गॅरंटी म्हणून २% शुल्क रक्‍कम रु.५७,१८५/- 
अशी एकूण रु.६,२७,०३५/- इतकी रक्‍कम अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या दि.१५/१/२०१८ 
व उपायुक्‍त (पुरवठा), नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या दि.२७/७/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये जप्त 
करुन शासनजमा करण्यात आली होती. 


०२. उपायुक्त (पुरवठा), नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या दि.२७/७/२०२१ रोजीच्या 
आदेशाविरुध्द व्यथीत होऊन लिलावधारक श्री.म्हस्के यांनी मा.मंत्री (महसूल) यांच्याकडे दाखल 
केलेल्या फेरतपासणी अर्जावर मा.मंत्री (महसूल) यांनी दि.११/२/२०२२ रोजी पारीत केलेल्या 
आदेशानुसार लिळलावधारक श्री.म्हस्के यांनी भरणा केलेली अनामत रक्कम रु.५,६९,८५०/- व 
पर्यावरणाच्या अटीच्या पालनार्थ बँक गॅरंटी म्हणून 2% शुल्क रक्‍कम रु.५७,१८५/- अशी एकूण 
रु.६,२७,०३५/- (रुपये सहा लाख सत्तावीस हजार पस्तीस फक्त) इतकी रक्‍कम लिलावधारक 
श्री.अंकुडा काशिनाथ म्हस्के यांना परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः गौखनि-३३/०९२२/प्र.क्र.9१/ख-१ 


०३. लिलावधारक श्री.अंकुडा काशिनाथ म्हस्के यांनी लिलावाची रक्‍कम, अनामत रक्कम, 
पर्यावरणाच्या अटीच्या पालनार्थ बँक गॅरंटी म्हणून २% शुल्क रक्‍कम व इतर रकमा प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ह्या रकमा अदा केलेल्या नाहीत, याची खातरजमा करुन 
घेण्याच्या अटीवर अनामत रक्कम रु.५,६९,८५०/- व पर्यावरणाच्या अटीच्या पालनार्थ बँक गॅरंटी 
म्हणून २% शुल्क रक्‍कम रु.५७,१८५/- अशी एकूण रु.६,२७,०३५/- (रुपये सहा लाख सत्तावीस हजार 
पस्तीस फक्त) अदा करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (co) (09) वजा परतावे (०८५३ ००८६) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११२४६०११७१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHIVAJI SONAJI 
CHOURE 


(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
प्रत:- 
१) विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग, नाशिक. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 

मुंबई-४ 00 0२०. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई- 
४०० ०२०. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) निवडनस्ती (कार्यासन “ख-१”), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


